PM SHRI (PM Schools for rising india) या योजनेसाठी 
सन 2023-28 या आर्थिक वर्षाचा दुसऱ्या हफ्त्यातील केंद्र व 
राज्यहिस्सापोरी अवितरीत असलेला केंद्र हिस्सा 
रु.२८,०००/- व राज्य हिस्सा रु.५२,०००/- असा एकूण 
रू.८०,०००/- इतका निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२१/एसडी-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: 39 मार्च, २०२४ 
वाचा:- 
१) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र..क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ 
2) केंद्र शासनाचे निधी वितरण SSS H.No.F.No. ८-२१/२०२४-॥5.१९(७५/5०/51), दि.२२.०३.२०२४ 
3) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे पत्र क्र.मप्राशिप/2।॥ 
5।-5॥/लेखा/(360-९०॥ ॥8०0/उपयोगिता प्रमाणपत्र, निधी मागणी दुसरा हफ्ता/२०२३- 
२४/१०८९,दि.२२.०३.२०२४ 
४ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२१/एसडी-६, दि.०५.०९.२०२३ 
५) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.०४.०३.२०२४ 
६) वित्त विभाग अर्थोपाय शाखा यांचा दि.२६.०३.२०२४ रोजीचा ई-मेल. 
७ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.समक्रमांक दि.२६.०३.२०२४ 
८) शासन निर्णय अर्थसंकल्प क्र पुनर्वि २८२३/ प्र.क्र.१०२/ अर्थसंकल्प दि.३१.३.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

PM SHRI या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत "राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० मधील सर्व घटकांचा समावेश 
करण्याच्या उद्देशाने देशातील सुमारे १५,००० हून अधिक शाळा उत्कृष्ट भौतिक/ पायाभूत सुविधा योग्य 
संसाधनांसह आनंददायी, उत्साहवर्धक व शैक्षणिकदृष्ट्या अनुकूल शालेय वातावरणात उच्च दर्जाचे गुणात्मक 
शिक्षण देणाऱ्या सर्वसमावेशक उत्कृष्ट शाळा म्हणून विकसित केल्या जाणार आहेत. सदर योजना राज्यात सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात राबविण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. यासाठी केंद्र व राज्य हिस्सा 
६०:४० इतका आहे. 

२. केंद्र शासनाने दि.२२.०३.२०२४ रोजीच्या निधी वितरण आदेशान्वये सन २०२३-२४ या वर्षासाठी दुसरा 
हफ्ता म्हणून केंद्र हिस्स्याचा रु.३१,७०,२८,०००/- इतका निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यास अनुसरून 
समरूप राज्यहिस्सा रु.२१,१३,५२,०००/- इतका निधी वितरीत करणे अपेक्षित होते. 

तथापि, विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेडानामध्ये २२०२- Kogyo (केंद्र हिस्सा) या लेखाशीर्षाखाली 
रु.३१,७०,००,०००/- इतक्या रकमेची तर २२०२- K wo, (राज्य हिस्सा) या लेखाशीर्षाखाली 
रु.२१,१३,००,०००/- इतक्या रकमेची पूरक मागणी मंजूर झाली आहे. पूरक मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेला 
निधी नियोजन व वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार दि.२६.०३.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात आला आहे. 

म्हणजेच २२०२- ।<७६७ केंद्र हिस्सा) या लेखाशीर्षाखाली रु.२८,०००/- तर २२०२- K ७७६ (राज्य 
हिस्सा) या लेखाशीर्षाखाली रु.५२,०००/- असा एकूण रु.८०,०००/- इतका निधी कमी वितरीत झाला आहे. 
आता कमी वितरीत झालेला निधी या विभागातील समग्र शिक्षा या प्रयोजनाखाळी उपलब्ध असलेल्या केंद्र व 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२१/एसडी-६ 


राज्यहिस्स्यापोटीच्या तरतुदीतून पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करून देण्याबाबत नियोजन व वित्त विभागाच्या 
मान्यतेस्तव प्रस्ताव सादर केला असता त्यास मान्यता प्राप्त झाली आहे. प्राप्त झालेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने 
संदर्भ क्र.८ येथील शासन निर्णयान्वये विभागाकडे असलेल्या न २०२३-२४ या आर्थिक वर्षअखेरीस असणाऱ्या 
बचतीमधून पुनर्विनियोजनाने पी .एम. श्री या योजनेसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. सदर निधी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 

शासन निर्णय :- 

PM SHRI(PM Schools for rising india) या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता केंद्र शासनाने सन 
2023-28 या आर्थिक वर्षाकरिता दुसऱ्या हफ्त्यापोटी उपलब्ध करून दिलेल्या निधीपैकी अवितरीत असलेला 
केंद्र हिस्स्याचा रु.२८,०००/- इतका निधी व त्यास समरुप राज्य हिस्स्याचा रु.५२,०००/- इतका निधी असा 
एकूण रु.८०,०००/- इतका निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई 


यांना खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.रुपये) 
योजनेचे नाव:- PM SHRI(PM Schools for rising india) 
निधी लेखाशीर्ष सन | पूरक मागणी | वितरीत निधी सन वितरीत 
हिस्सा २०२३- आणि २०२३-२४ करण्यात येत 
२४ | पुनर्विनियोजनद्वा असलेला निधी 
sein) रे अर्थसंकल्पित 
ल्पित निधी 
निधी 
a २ ३ शिळा आ दु ६ 
केद्र | मागणी क्रमांक ई- | निरंक | ६३,४०,५६,००० | ६३,४०,२७,००० २८,००० 
हिस्सा | ०२,२२०२,सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ 
go | प्राथमिक शिक्षण, १०१ शासकीय 
टक्के | प्राथमिक शाळा (00)(03) राज्यात 
पीएम श्री प्राथमिक शाळा विकसित 
करणे(केंद्र पुरस्कृत योजना)(केंद्र 
हिस्सा ६०%) (2202 (<७६७) 
३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
राज्य मागणी क्रमांक ई-०२,२२०२, | निरंक | ४२,२७,०४,३३३ | ४२,२६,५१,३३३ | ५२,००० 
हिस्सा | सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक 
४० | शिक्षण, १०१ शासकीय प्राथमिक 
टक्‍के | शाळा (००) (०२) राज्यात पीएम श्री 
प्राथमिक शाळा विकसित करणे 
(केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा 
४०%)(२२०२ K ७७६) 
३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
एकूण (केंद्र व राज्यहिस्सा) | निरंक | १०५,६७,६०,३३३ | १०५,६६,७८,३३३ ८०,००० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२१/एसडी-६ 


3. उपरोक्त स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्शाविळेळा निधी खालील प्रमाणे घटकनिहाय व बाबनिहाय वितरीत करण्यात 
येत आहे. 


(रक्‍कम रुपये) 
अ.क्र शिक शा खर्चाची बाबा । घटक सर्वसाधारण (GEN) 

i केद्रहिस्सा (६०%) आवर्ती १४,००० 
2202 K ७६७ अनावर्ती १४,००० 

३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) एकूण २८,००० 

२ राज्यहिस्सा (४०%) आवर्ती २६,००० 
2202 K ७७६ अनावर्ती २६,००० 

३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) एकूण ५२,००० 

एकूण (१--२) ८०,००० 


४. वरील तक्त्यात दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे ज्या घटकांसाठी व ज्या बाबींसाठी निधी वितरीत करण्यात 
आला आहे, त्याच मर्यादेत त्या घटकांसाठी व बाबींसाठी निधी खर्च होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. अनुसूचित 
जाती व अनुसूचित जमाती उपयोजनेंतर्गत त्या घटकांसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष प्राप्त करून घेण्याची कार्यवाही 
करण्यात येत आहे. सदर SUNY प्राप्त होईपर्यंत या घटकांसाठी विहित करण्यात आलेला निधी सर्वसाधारण 
घटकासाठी करण्यात आलेल्या उपरोक्त तरतुदीतून भागविण्यात यावा. प्रस्तावांतर्गत संपूर्ण निधी वितरीत 
करण्यासाठी प्राथमिक शाळांसाठीचे लेखाश्रीर्षे वापरण्यात येत आहेत. तथापि, त्यातून या योजनेसाठी निवड 
झालेल्या सर्व प्रकारच्या शाळांसाठीचा खर्च भागविण्यात यावा. 

च्‌. PM SHRI (PM Schools for rising india) या योजनेचा सर्व खर्च हा Single Nodal Account (SNA) 
खात्यामधून करण्यात यावा. 

६. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी सदर तरतुद खर्च करताना 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. सदर अनुदान सशर्त अनुदान असून यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर 
करण्यात आले आहे. या अनुदानाच्या अटी व शर्ती सदर शासन निर्णयात नमूद केल्या आहेत. 

७. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या खर्चाचा लेखाज्रीर्षनिहाय/ उपलेखाशीर्षनिहाय 
अहवाल, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती शासनास पाठवावी व निधी उपयोगिता प्रमाणपत्रासह पुढील 
निधी वितरणासाठी प्रस्ताव सादर करावा. 

८. सदर योजनेसाठी सह सचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांना “नियंत्रण अधिकारी” 
म्हणून व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (लेखा शाखा), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय यांना “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. 

९. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. १८९/१४७१, दि.२८.०३.२०२४ व वित्त 
विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.४९८/व्यय-५, दि.३०.०३.२०२४ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२१/एसडी-६ 


qo. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०३३११७३४३५७५२१ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने 


Digitally signed by RAMDAS GANPAT DHUMAL 
RA M DA G A N Pp AT IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT, 
.20=3246a8286e67ae7423b98bfd800865585eb8601521f097ab07 142 
d65ea9b2b15, postalCod arash’ 


2, st=I 
serialNumber=24F4ACDDCFF993441F6C634862546E9D 122E0DB556806B 
179B794879ACF360F5, cn=RAMDAS GANPAT DHUMAL 


Date: 2024.03.31 17:44:25 +05'30' 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. अध्यक्ष, विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 
मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 
मा. उपसभापती,विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 
मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद(सर्व) 
१३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर 
१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 
१५. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 
१६. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 
१७. शिक्षण संचालक(माध्य. व उच्च माध्य.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१८. शिक्षण संचालक(प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१९. शिक्षण संचालक(योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२०. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)(सवी 
२१. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)(सर्व) 
२२. प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सर्व) 
२३. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२४.अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
२५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
२६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२७.सर्व सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२८. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, रोख शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२९. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
आवड्यक त्या कार्यवाहीच्या विनंतीसह. 
३०. निवड नस्ती (एसडी-६) 


४" $$ 6 टही Se. ८९५ ८७० ८२ 


“७ .”6७० Ww 
AD w ° 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


